जलसंपदा विभागांतर्गतच्या विद्युत व 
यांत्रिकी मंडळ कार्यालयांचे प्रशासकीय 
नियंत्रण पूर्ववत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आढावा-२०२१/प्र.क्र.३४/आ (पुर्नरचना) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक : ०१ जुले, २०२२ 


वाचा :-१) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.टिआरडब्ल्यू-१०८३/सीआर-६११/८३/एडीएम-९, 

दि.८.३.१९८४ 

२) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय, क्र.डब्ल्यूआरडी रिस्ट्रक्वरिंग/२००९/(१६/०९)/ 
डब्ल्युआर (इएसटी), दि.१२.१०.२०१० 
३) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय, क्र : आढावा-२०२१/प्र.क्र.३४/आ.(पुनर्रचना), 
दि.३०.०८.२०२१. 
४) जलसंपदा विभाग, प्रकल्प प्रथम कक्ष पत्र क्र. इतिवृत्त-२०२१/(प्र.क्र.२०/२१)प्रप्रक 
12.92 02.2022. 

प्रस्तावना :- 

जलसंपदा विभागांतर्गतच्या यांत्रिकी मंडळ कार्यालय व विद्युत मंडळ कार्यालयांच्या 
मार्फत ५ पाटबंधारे विकास महामंडळातील प्रकल्प विषयक कामे करण्यात येतात. सदर 
प्रकल्पांवर स्थापत्य मुख्य अभियंता यांचे योग्य नियंत्रण राहत नाही. कामाचे योग्य प्रमाणात 
संनियंत्रण होत नसून निर्णय प्रक्रियेतसुध्दा कालापव्यय होत असल्याने सदर मंडळाचे तांत्रिक 
नियंत्रण मुख्य अभियंता (यांत्रिकी) व मुख्य अभियंता (विद्युत) यांच्याकडे तसेच प्रकल्पांची कामे 
परिणामकारकरित्या होण्याच्या दृष्टीने प्रशासकीय नियंत्रण व एकंदरीत कामांचे नियंत्रण तसेच 
सदर मंडळ कार्यालयांची प्रकल्पिय कामे, देखभाल व दुरुस्तीच्या कामांचे प्रशासकीय नियंत्रण 
मुख्य अभियंता (स्थापत्य) यांच्याकडे संदर्भ क्र.३ येथीळ शासन निर्णयाद्वारे सोपविण्यात आले 
आहे. 
२. त्याचप्रमाणे मुख्य अभियंता (यांत्रिकी) व मुख्य अभियंता (विद्युत) यांच्याकडे त्यांच्या 
अधिकारातील अंदाजपत्रकांना तांत्रिक मान्यता देणे व एकंदरीत तांत्रिक मार्गदर्शन व तपासणी 
या स्वरुपाची कामे ठेवण्यात आली असून सर्व कामांचे अंतिमत: नियंत्रण कार्यकारी संचालक 
यांच्याकडे देण्यात आलेले आहे. तथापि, विभागाच्या प्रकल्प प्रथम कक्षाच्या दि.२५.११.२०२१ 
रोजीच्या बैठकीत सदर संदर्भ क्र.३ येथील उपरोक्‍त शासन निर्णय रद्द करण्याबाबतचा निर्णय 
घेण्यात आला आहे. त्यास अनुसरुन शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय -: 

जलसंपदा विभागांतर्गतच्या विद्युत मंडळ कार्यालयांचे व यांत्रिकी मंडळ कार्यालयांचे 

प्रशासकीय नियंत्रणातील बदलाबाबतचा संदर्भ क्र .३ येथील शासन निर्णय रद्द करुन पूर्ववत 
स्थिती कायम ठेवण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-२०२१/प्र.क्र.३४/आ (पुर्नरचना) 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक 
२०२२०७०११८१७२७९९२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by KAILAS VINAYAKRAO BILONIKAR 
: C=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 


DN 
KA | LA S V | N AYA KRAO RESOURCES DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9a27dfb4b6256843f8c1809ab4420a59790d825d1fe9528b01 
73f1603963ddb7, 
pseudonym=BCF91AD2CBD5640CFA1DABOO65SBEAE83A361F00, 
B | LO N | KA R serial INumber=05EE2306C341BA74D47D58063086FC4D71937218B75 
7CE53F4397E7F31FOSBFE, cn=KAILAS VINAYAKRAO BILONIKAR 
Date: 2022.07.04 10:46:48 +05'30' 


(कैलास बिलोणीकर) 
सह सचिव, जलसंपदा विभाग. 

प्रत, 

१) अपर मुख्य सचिव ( जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) सचिव (जसंवि व लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४) महाळलेखापाल१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 

) 

) 

) 


महालेखापाल१/२ ( लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 

संचाळक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

सर्व कार्यकारी संचालक, पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे/ पुणे/ नागपूर/ औरंगाबाद/ 

जळगांव 

सर्व मुख्य अभियंता व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९) आंतर वित्तीय सल्लागार व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

qo) सह सचिव (सेवा)/उप सचिव (आस्था)/उप सचिव (प्रशा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

११) मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक. 

१२) मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई. 

) 

) 


S 


Se 


93) सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

१४) कार्यकारी अभियंता, प्रशासन संगणकीकरण विभाग, पुणे. 
(कार्यालयात झालेल्या बदलाची नोंद घेण्यास्तव अग्रेषित) 

१५) कार्यासन आस्थापना (पुनर्रचना) संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


